स्वातंत्र्य सैनिक उच्चाधिकार समितीच्या सदस्य 
सचिव यांना मानधन,भत्ते व इतर सुविधांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रं- समिती १५१४/प्र.क्र.५१/स्वासैक १ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: २८ मे, २०१९ 


पहा: शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२००६/प्र.क्रं.१४३/स्वासैक-१, दि. ८ जानेवारी, २०१९. 


शासन निर्णय:- 

संदर्भाधिन दि. ८ जानेवारी, २०१९ येथील नमूद शासननिर्णयान्वये स्वातंत्र्य सैनिक उच्चाधिकार 
समितीच्या सदस्य सचिव पदावर श्री. विष्णुपंत BHT धाबेकर, रा.मौजे दुधगाव, ता.जि.उस्मानाबाद, 
यांची नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. 
२. सदरहू समितीवर सदस्य सचिव यांना शासन निर्णय, क्रमांक शासाउ-१०.१०/प्र.क्रं.९६/१०/सा.उ. 
दि.१३ मार्च, २०१२ मधील जोडपत्र-१ मधील रकाना क्रं. ७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सोयी-सुविधा अनुज्ञेय 
राहतील. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रं.९/सा.उ. दि. ६ फेब्रुवारी २०१९ तसेच 
अनौपचारीक संदर्भ ८८/२०१९/व्यय ४, दि. ५ मार्च २०१९ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५२८१६५०५०५२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Hemant G 
Mhapankar 
Date: 2019.05.28 16:54:24 +05'30' 


(हे.गो.म्हापणकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
३. मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे सचिव 
४. श्री. विष्णुपंत HRT धाबेकर, रा.मौजे दुधगाव, ता.जि.उस्मानाबाद. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र १,मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र २,नागपूर. 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र १,मुंबई. 


झासन निर्णय क्रमांकः समिती १५१४/प्र.क्र.५१/स्वासैक १ 


८. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११.वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१२.सर्व विभागीय आयुक्त. 

१३.सर्व जिल्हाधिकारी. 

१४.अधिक्षक,शासकीय परिवहन सेवा कार्यालय, मुंबई. 
१५.महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क संचनालय,मंत्रालय, मुंबई. 
१६.उप सचिव (स्वासैक), सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१७. उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१८. सामान्य प्रशासन विभाग ,रोखशाखा (कार्यासन-२६)/का.२५,मंत्रालय,मुंबई. 
१९.निवडनस्ती (स्वासैक१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


